राज्यात कौडल्य प्रशिक्षण कार्यक्रम 
राबविण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय 
प्रशिक्षण परिषदेमार्फत व्यवसाय अभ्यासक्रमांना 
तसेच व्यवसाय प्रशिक्षण संस्था/कौशल्य 
चाचणी संस्थांना संलग्नता देण्याबाबतची 
कार्यपद्धती..... 


महाराष्ट्र हासन 
कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक: कौविउ- २०१७/प्र.क्र. १०८/कौशल्य-१ (अभियान-१) 
२ रा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : १३ जानेवारी, २०२१ 


वाचा: १) कौडल्य विकास व उद्योजकता विभाग, झासन निर्णय क्रमांक कौविउ-२०१५/ 

प्र.क्र.१९५/रोस्वरो-१ दिनांक ०३/०८/२०१५. 

२) कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, शासन निर्णय क्रमांक कौविउ-२०१५/ 
प्र.क्र.१२२/रोस्वरो-१, दिनांक ०२/०९/२०१५. 

३) कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, शासन निर्णय क्रमांक कौविउ-२०१५/ प्र.क्र.३७/ 
अभियान-१, दिनांक २३/११/२०१५. 

४ कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, शासन निर्णय क्रमांक कौविउ/२०१७/प्र.क्र.२३७/ 
अभियान-१, दिनांक २६/१२/२०१७. 

५) कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता शासन निर्णय दिनांक ०३/०८/२०१५ मधील 
शक्‍ती प्रदत्त समितीची दिनांक ०८/१२/२०२० रोजीची बैठक व संबंधित बैठकीचे इतिवृत्त 
दिनांक २३/१२/२०२० 


शासन शुद्धीपत्रक :- 


कौशल्य विकास कार्यक्रमाच्या प्रभावी व वेगवान अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय 
प्रशिक्षण परिषदेमार्फत (MSCVT) व्यवसाय प्रशिक्षण संस्था (Vocational Training Institute - VTI) 
व कौशल्य चाचणी संस्था (Skill Assessment Agency - SAA) यांना संलग्नता देण्याबाबतच्या 
प्रमाणित कार्यपध्दतीस संदर्भाधीन क्रमांक ४ येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. 
सदर शासन निर्णयातील परिशिष्ट १ मधील (ब) (१३) येथे “ज्या संस्थेस परिषदेमार्फत संलग्नता 
देण्यात येईल SAT संस्थेने “महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय प्रशिक्षण परिषद (MSCVT)” च्या बँक खात्यात 
विहित अनामत रक्‍कम जमा करणे आव्यक राहील” अशी तरतूद नमूद करण्यात आली आहे. सदर 
तरतुदीमध्ये अंशत: बदल करण्यासाठी सं.क्र.५ अन्वये शक्‍ती प्रदत्त समितीची बैठक आयोजित 
करण्यात आली होती. सदर समितीमध्ये घेण्यात आलेल्या निर्णयास अनुसरुन सं.क्र.४ येथील शासन 
निर्णयातील परिशिष्ट १ मधील (ब) (१३) येथील तरतूद “ज्या संस्थेस परिषदेमार्फत संलग्नता देण्यात 
येईल अशा संस्थेने “महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय प्रशिक्षण परिषद ॥॥50१/॥)” च्या बँक खात्यात विहित 
अनामत रक्कम जमा करणे आवश्यक राहील” याऐवजी “ज्या संस्थेस परिषदेमार्फत संलग्नता 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः कौविउ- २०१७/प्र.क्र. १०८/कौझल्य-१ (अभियान-१) 


देण्यात येईल अशा संस्थेने महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय प्रशिक्षण परिषद (MSCVT) च्या बँक खात्यात 


विहित 


अनामत रक्‍कम जमा करणे आवश्‍यक राहील तथापि, शासकीय संस्थांना अनामत रक्‍कम 


भरण्यास सूट राहील.” अशी वाचण्यात यावी. 


सदर शासन शुद्धीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२१०११५१६०६२२३२०३ असा आहे. हे 


शुद्धीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करून काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


Go 
११ 
१२ 
१३ 
१४ 


१८ 


२०. 
२१. 


२२. 
23. 


महाराष्ट्राचे हाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझ्ञानुसार देशानुसार व नावाने. 
Dr Suvarna 


सह सचिव, महाराष्ट्र राज्य 


मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव,राजभवन, मुंबई. 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.मंत्री/राज्यमंत्री, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
सर्व संबंधित मा. मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई. 


. सर्व विधानमंडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. 

. मा. मुख्य सचिव यांचे उप सचिव, मुख्य सचिवांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई. 

. सर्व मंत्रालयीन विभागाचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी, मुंबई. 

. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी, मुंबई. 

. आयुक्‍त तथा नगर संचालक, नगर परिषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई. 

.सर्व विभागीय आयुक्त. 

.सर्व जिल्हाधिकारी. 

१५. 
१६. 
१७. 
.संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१९. 


आयुक्त, सर्व महानगरपालिका. 
सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी. 
मुख्याधिकारी, सर्व नगर परिषद/नगर पंचायती. 


सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण प्रादेशिक कार्यालय, मुंबई/पुणे/नाशिक/ औरंगाबाद/ 
अमरावती/नागपूर. 

सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय प्रशिक्षण परिषद, मुंबई, 

उपआयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता, विभागीय मुख्यालय मुंबई/पुणे/ नाशिक/ 
औरंगाबाद/अमरावती/नागपूर. 

सर्व कार्यासने, कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

निवड नस्ती (कौडठाल्य-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


